डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदिवासी सर्वांगीण 
विकास मंडळ, नंदूरबार संचालित माध्यमिक 
विद्यालय, कोयलीविहीर जि.नंदूरबार या शाळेचे 
जय हनुमान शौक्षणिक व सामाजिक बहुउद्देशिय 
विकास संस्था,कोयलीविहीर,जि. नंदूरबार या 
संस्थेस व्यवस्थापन हस्तांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः माशाह-३१२४/प्र.क्र.३१०/२४/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ मार्च, २०२४ 


वाचा : शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक माशाह २०११/(२१०/११)/माशि-३ 
दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ 
संदर्भ : विभागीय शिक्षण उपसंचाळक, नाशिक विभाग, नाशिक यांचे जा.क्र./शिउसं/नावि/माध्य- 
४/हस्तां.सुना./२०२३/१००६२/६३, दि.२७.०७.२०२३ चे पत्र. 

प्रस्तावना : 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदिवासी सर्वांगीण विकास मंडळ, नंदूरबार,जि. नंदूरबार संचालित 
माध्यमिक विद्यालय, कोयलीविहीर ता. अक्कलकुवा, जि.नंदूरबार या मराठी माध्यमाच्या अंशत: अनुदानित 
माध्यमिक (इ. ५ वी ते १० वी,) शाळेचे, जय हनुमान शौक्षणिक व सामाजिक बहुउद्देशिय विकास संस्था, 
कोयलीविहीर ता.अक्कलकुवा, जि. नंदूरबार या संस्थेस व्यवस्थापन हस्तांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये 
प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय : 

सदर शाळेचे व्यवस्थापन जय हनुमान शैक्षणिक व सामाजिक बहुउद्देशिय विकास संस्था, कोयलीविहीर 
ता.अक्कलकुवा, जि. नंदूरबार या संस्थेकडे हस्तांतरीत करण्यास खाली नमूद अटी व शर्तीवर मान्यता देण्याचा 
निर्णय शासनाने घेतला आहे :- 
(१) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार 
नाही. 
(२) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेच्या बाबतीत शासन परवानगीच्या/मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शार्तीमध्ये 
बदल होणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यात यावी. 
(३) शासनाकडून शाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. बाबत वेळोवेळी 
विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेश इ. चे पालन करणे नवीन संस्थेस बंधनकारक राहील. 
(४ सदर व्यवस्थापन बदल, शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्रमांक: AME २०११/(२१०/११) 
माशि-३, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ मध्ये विहित केलेल्या नियमानुसार व कार्यपद्धतीनुसार अंमलात येईल. 
(4) सदर व्यवस्थापन बदलासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे नव्याने तक्रारी 
प्राप्त झाल्यास किंवा व्यवस्थापन बदला संदर्भातील अटी व afar भंग झाल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 


शासन निर्णय क्रमांक : माशाह-३१२४/प्र.क्र.३१०/२४/एसएम-१ 


व्यवस्थापन बदलापूर्वीच्या संस्थेतील कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तीचा नवीन संस्थेद्वारा भंग 
झाल्यास, हस्तांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नाशिक विभाग, नाशिक यांनी सर्व बाबी तपासून व वरील अटी/श्ती 
व्यतिरिक्त आव्यक अटींचा समावेश करून, शाळेचे व्यवस्थापन बदलाबाबत पुढील कार्यवाही १५ दिवसांत 
करावी व त्याबाबत शासनास अवगत करावे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३०५१९०२५०९५२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने 


Digitally signed by ७९1४२ BHOSALE 
V | J AY N | V R U TT | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION ND SPORTS DEPARTMENT, 
5.4.20=c7a4e3 1 cd0e0c9eec89f89869f2dd675d7 1 f0636b0a2ea82 
€485826669926889, postalCode=400032, st=Maharashi 


a, 
I ber=7966F B8DA6E03C3F79409670C65FACO77378A68F 
734A11D051D02DC3119DC128, cn=VIJAY NIVRUTTI BHOSALE 


Date: 2024.03.05 19:12:23 +05'30' 


(विजय भोसले) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
शिक्षण संचाळक(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नाशिक विभाग, नाशिक. 
शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), जिल्हा परिषद, नंदूरबार 
अध्यक्ष/ सचिव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदिवासी सर्वांगीण विकास मंडळ, नंदूरबार,जि. 
नंदूरबार 
५) अध्यक्ष/ सचिव, जय हनुमान शैक्षणिक व सामाजिक बहुउद्देशिय विकास संस्था, कोयलीविहीर 
ता.अक्कलकुवा, जि. नंदूरबार. 
६ निवडनस्ती (एसएम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


